केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान (१ 
oy अभियान-१ (तेलबिया) व (२) लघु अभियान-३ (वृक्ष 
आधारीत तेलबिया) या योजनांकरिता सन २०१६-१७ या 
आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी वितरीत 
करणेबाबत. (लेखाशिर्ष २४०१ ॥४८६) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७ / प्र.क्र.११/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६मार्च, २०१८. 


वाचा - 
१) आदिवासी विकास विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दि. २२ मार्च, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

सदंर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील ३३ "अर्थसहाय्य रु .२३९.२६ लाख इतका निधी ) अक्षरी 
रुपये दोन कोटी एकोणचाळीस लाख सव्वीस हजार फक्‍त "( ऐवजी "३३ अर्थसहाय्य रु .१५०.६० लाख इतका निधी) 
अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख साठ हजार फक्‍त" असे वाचावे 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या॥/५///.॥१8॥॥8/8591॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक201803261126164124 असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


न Digitally signed by Ravindra 
Ravi nd ra Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g am ba (rao o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 


A (1 te email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2018.03.26 12:21:05 +05'30' 


रविंद्र औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव ( कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

६. कृषिव पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र.२व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


